महाराष्ट्र राज्यातील मा.मंत्री व 
मा.राज्यमंत्री यांच्या पालकमंत्री 


म्हणून जिल्हानिहाय नियुक्त्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि २०१९/प्र.क्र.१०१(१)/ 
१८ (र.व.का.) दिनांक ५ जानेवारी, २०२० 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन अधिसूचनेस अनुलक्षून मा.उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांच्या 


जिल्हा पालकमंत्री म्हणून खालीलप्रमाणे जिल्हानिहाय नियुक्त्या करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला 


आहे. 

अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव पालकमंत्री 
।__१. | पुणे श्री. अजित अनंतराव पवार 
२. | मुंबई शहर श्री. अस्लम रमजान अली शोख 
३. | मुंबई उपनगर =| श्री. आदित्य उध्दव ठाकरे 
| ४. | ठाणे श्री.एकनाथ संभाजी शिदे 
५. | रायगड श्रीमती आदिती सुनिल तटकरे 
६. | रत्नागिरी अंड. अनिल दत्तात्रय परब 
| ow. | सिंधुदुर्ग श्री.उदय रविंद्र सामंत 
८. | पालघर श्री.दादाजी दगडू भुसे 
९. | नाशिक श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ 
१०. ०. | धुळे श्री.अब्दुल नबी सत्तार 
।__११.| नंदुरबार अंड. के.सी.पाडवी 
१२.| जळगाव श्री.गुलाबराव रघुनाथ पाटील 
93.| अहमदनगर श्री हसन मियालाल मुश्रीफ 
| 4g. | सातारा श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पांडुरंग पाटील 
१५. सांगली श्री. जयंत राजाराम पाटील 
१६.। सोलापूर श्री. दिलीप दत्तात्रय वळसे-पाटील 
| a. | कोल्हापूर श्री. विजय ऊर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात 
१८. औरंगाबाद श्री.सुभाष राजाराम देसाई 
१९.| जालना श्री. राजेश अंकुडाराव टोपे 
२०.| परभणी श्री.नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक 
२१.| हिंगोली श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड 
22.| बीड श्री. धनंजय पंडितराव मुंडे 
23.| नांदेड श्री. अशोक शांकरराव चव्हाण 
२४.। उस्मानाबाद SAHRA Bad गडाख 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ 


२५. | लातूर श्री. अमित विलासराव देशमुख 

२६.। अमरावती अंड. यशोमती चंद्रकांत ठाकूर (सोनावणे) 
२७.| अकोला श्री.ओमप्रकाह ऊर्फ बच्चू बाबाराव कडू 
२८.| वाशिम श्री.शंभूराज शिवाजीराव देसाई 

२९.। बुलढाणा डा. राजेंद्र भास्करराव शिंगणे 

30.| यवतमाळ श्री.संजय दुलीचंद राठोड 

३१. नागपूर डॉ. नितीन काशिनाथ राऊत 

३२. वर्धा श्री. सुनिल छत्रपाल केदार 

३३.| भंडारा श्री. सतेज ऊर्फ बंटी डी. पाटील 

३४.| गोंदिया श्री. अनिल वसंतराव देशमुख 

३५. चंद्रपूर श्री. विजय नामदेवराव वडेट्टीवार 

३६.| गडचिरोली श्री.एकनाथ संभाजी शिंदे 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२००१०८२०४६००७६०७ असा आहे. हे 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Wd: 


Digitally signed by Anshu Sinha 

I: त्वा, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a3a7504068b24f4e7eb0277456c 1 fe4e5d31e4d0b0fdc81eb8 
816e33c5735b5b, 
serialNumber=e71208cc885f6d3c01b374ed092 1df256abdaded94d69 
472deb566c39b4ee68c, cn=Anshu Sinha 
Date: 2020.01.09 11:16:28 +05'30' 


( 33] सिन्हा) 
सचिव (प्र.सु.व.र.व.का) 


Anshu Sinha 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई ४०००३२ 
सर्व मा.संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास 
आणण्यात यावे) 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

निवड नस्ती (का.१८आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


